सन 2029-22 या आर्थिक वर्षामध्ये इतर 
प्रशासनिक सेवा- (००)(०१) राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण (२०७००८८२) (अनिवार्य) 
या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत “११ देशांतर्गत 
प्रवास खर्च" या उपलेखाशिर्षाखाली 
तदतूदीचे “१३ कार्यालयीन खर्च” या 
उपलेखाशिर्षाखाली पुनर्वितरण... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- BA 0322/ प्र.क्र.६७/१३स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२२ 


शासन निर्णय:- 

मागणी क्र.व्ही-२, २०७०, इतर प्रशासनिक सेवा-(००)(८००), इतर खर्च (००),(००) (०१) 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (२०७००८८२) 
(अनिवार्य) या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता “१३ कार्यालयीन खर्च” 
अंतर्गत करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद त्या संबंधित उप लेखाशिर्षाखालील खर्च 
भागविण्याकरिता अपुरी असल्यामुळे “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च" या उप लेखाशिर्षाखालील बचत 
झालेल्या रुपये २,४०,०००/- (अक्षरी रुपये दोन लाख चाळीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम खालील 
तक्त्यात दर्शविल्यानुसार त्याच मुख्य लेखाशिर्षाखालील खाली नमूद केलेल्या “१३ कार्यालयीन 
खर्च” या उप लेखाशिर्षाखाली पुनर्वितरित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । रक्‍कम कमी करावयाचे | रक्‍कम रुपये | रक्‍कम अधिक करावयाचे | रक्‍कम रुपये 
उपशीर्ष उपशीर्ष 

१ (99) देझांतर्गत प्रवास खर्च । २,४०,०००/- | (१३) कार्यालयीन खर्च 2,80,000/- 

एकूण २,४०,०००/- २,४०,०००/- 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१२/२०२२/व्यय-२, दिनांक 
२६.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३३११८२९४७१२०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Chaudhary Anil : 
Jayaram जपा” 
(अनिल ज.चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Chaudhary Anil Jayaram 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-operation Marketing And 
ex! 


partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
26cf80358fa3 1 33e4d85ddac30ae54b06c63743fd55 10dcOebca082 


प्रति, 


१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- 0322/ प्र.क्र.६७/१३स 


) सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर 
) महालेखापाल( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य -१/२, मुंबई/ नागपूर 
५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

उप सचिव (व्यय-२) व (अर्थ-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (१७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभग, मंत्रालय,मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभग, मंत्रालय,मुंबई. 


प्रत, 


१. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. निवडनस्ती कार्यासन १३स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


